जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०१२१/२२/प्र.क्र.२६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२१. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०१२१/२२/प्र.क्र.२६/कार्यासन ११, दि.२३/०२/२०२१. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१. 
४. जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांचे पत्र क्र.बी.एडीएम/१५/५७९१/२०२१, दि.०२/०८/२०२१. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील १२२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांनी दि. ०२/०८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील TRI नमूद केलेली १२२ अस्थायी पदे या शासन निर्णयान्वये 
दि. ०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
वि अधीक्षक ०२ 
२ | सहायक अधीक्षक ०७ 
३ | लघुलेखक (उ.श्रे.) eR q 
४ | लघुलेखक (नि.श्रे.) ०७ 
५ | मराठी लघुलेखक नि.श्रे. ०३ 
६ | वरिष्ठ लिपिक १६ 
७ । कनिष्ठ लिपिक ४१ 
८ | कनिष्ठ लिंपिकाला लघुवेतन भत्ता 1 व| १ 
९ ।लिपिकनि लघुलेखक 1 व| 
१० | वाहनचालक ०६ 
हित प्रमुख बेलिफ ०२ 
१२ | झेरॉक्स चालक 1 0१| १ 
१३ । बेलिफ १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०१२१/२२/प्र.क्र.२६/कार्यासन ११ 


१४ | पुस्तक बांधणीकार P08 
१५ | चपराशी १३ 
१६ । पहारेकरी 03 
१७ | सफाईगार ०२ 

एकूण १२२ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५ - दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीछा (२०१४ ०१७२ )(दत्तमत)(अनिवार्य) 
०१, वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२७१४१३२१४४१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Navagire Santosh ts: 


ire Santosh Sampatti 
/ Maharashtra, ou=Law and Judiciary 


jaharashtra, 
{Ocbda9e8d83579cbedaaaef30f215ceda09 


Sampatti का 
(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय,मुंबई. 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा . 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या- २०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, व्यय-५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती-कार्या-११. 


KKKKKKKKKKKKKKKK मस KKK समस सीम समीती ली 


पृष्ठ २ पैकी २ 


